महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + TS पे 


रुपये 


५,४००) 


या संवर्गातील वैद्यकीय 


अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेश, क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.३७७/सेवा-३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 


दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + WS वेतन रुपये 
4 Yoo) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीमार्फत प्राप्त विनंती अर्ज व 


लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशी या अनुषंगाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंत्या, त्यांची शैक्षणीक 


अर्हता, मा. लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशी, रुग्णसेवा इत्यादी बाबी विचारात घऊन विहीत HAS निकष 


व अनुषंगीक लोकहित तसेच प्रशासनाची निकड याबाबींचा विचार करुन महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे 
बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
मधील कलम ४ (४), ४ (4) च्या तरतुदीनुसार खाळील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे त्यांच्या 


विनंती बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


सध्या कार्यरत ठिकाण 


बदलीचे ठिकाण 


१. | 


2, 


3. 


वडा 


षि 


डॉ प्रशांत रामदास पाटील 


सा रु मालेगांव, नाशिक 


उ जि रु त्र्यंबकेश्वर जि 
नाशिक 


2 STANT माधवराव कुचेवार । पोलीस रुग्णालय (ग्रामीण) | ता आ अ हिंगणघाट जि वर्धा 
नागपूर 

३ डा नितीन हनमंतराव सागरे प्रा आ के मुळज, उजिरुनिलंगाजिलातूर 
उस्मानाबाद 

४ SIMA सुनील गरुड प्रा आ कें मंडळ जि 'प्राआकेंद्र,ढेकू,जिजळगाव 
जळगाव 

५ डॉसंग्रामबी नरवटे जि रु हिंगोली ग्रारु चाकुर जिलातूर 

६ jst ede ward जायभाये fe dt बुलढाणा प्रशिक्षण केंद्र हिंगोली 

७ डाअविनाशकिसनरावगोरे ग्रारु पौड पुणे ग्रारु घोटी जि नाशिक 

डा सुमेध शिवाजी भामरे ग्रा रु नामपुर नाशिक सा रु मालेगाव जि नाशिक 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

९ डांशिल्पाविसहारे जिरुठाणे डागा Al रु रुग्णालय नागपूर 

णं ० डा सोनल जगन्नाथराव घुगे सरकारी दवाखाना, | ग्रा रु विरार जि पालघर 
मनोरा, मुंबई 

णं १ डॉ विक्रमसिंग रामकिशोर | wren नंद्राजि जळगांव | प्रा आ केंद्र धामणगाव जि 

घोगले जळगाव 

१२ [ST उमेश राजेंद्र लोढे प्रा आ के टाकळीबन, । प्रा आ के म्हाळादेवी, ता 
अहमदनगर अकोले जि अहमदनगर 

१३ डाश्वेता दिनेश गजभीये जिल्हा क्षयरोग कार्यालय | पोलीस दवाखाना नायगांव 
जळगांव मुंबई 

१४ ST FAINT एल महाजन प्राआ के पाटोडा जळगांव | प्राआके वाडा जिपुणे 

१५ डा अनिल रामचंद्र गावंडे प्राआ के आमगांव जि ठाणे | कुटीर रुग्णालय जव्हार जि 

पालघर 

१६ डॉ सुप्रिया BAAS गावडे जिरु औंध पुणे ग्रा रु शिक्रापूर जि पुणे 

१७ [ST इश्वर यादवराव वातीले प्रा आ के पिंपळगांव जि | प्रा आ केंद्र भांबोरा जि 
कोल्हापूर यवतमाळ 

१८ डा प्रताप विश्वनाथराव दुर्ग ग्रा रू कळमनुरी जि ग्रा रु आखाडा बाळापुर ता 
हिंगोली कळमनुरी जि हिंगोली 

१९ डा रविंद्र करपे प्राआ के निळजा जि ठाणे (ट्रॉमा केअर युनिट काटोल जि 

नागपूर 

२० डॉ कृष्णा संपतराव घवाटे प्रा आ के माहकरी जि ग्रारु फुलंब्री जि औरंगाबाद 
अहमदनगर 

२१ डा ज्योती बाबासाहेब घोरपडे ।उजीरुमंचरजि पुणे ग्रारु रुई जिपुणे 

२२ ST BATH गणपती ढेकाळे उ जि रू कोडाळी जि ग्रारु खुपिरे जिकोल्हापूर 
कोल्हापूर 

२३ 'डॉअतुल तुकाराम पाटील उ जिरु निफाड नाशिक | संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक 

२४ ST Uda सुकदेव पोटे प्रा आ के तानपाडा जि | उजिरु निफाड जि नाशिक 
नाशिक 

२५ STOR दादा सेंद्रे me सटाणा जि नाशिक = | aS लासलगांव जिनाशिक 

२६ डाराहुल भालचंद्र सारूळ प्रा आ के आडगाव राजा प्रा आ के शिरुरताज ता 
जि बुलढाणा अहमदपूर जि लातूर 

२७ डा प्रल्हाद तुळशीराम साळुंके ।ग्रारुजितुर जि परभणी | she Fes fe लातुर 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
२८ डा शुभांगी नितिन अंबाडेकर फिरते नेत्र पथक सा रु | AV srt 
अकोला 
२९ डा. जीवनज्योती मारोतीराव | जि रु औरंगाबाद सा रु मालवणी मुंबई 
ठक्करवाड 
३० SI Oo स्वप्नील लाळे डागा स्त्री रुग्णालय नागपूर | जि रु औरंगाबाद 
३१ डा प्रविणकुमार पांडुरंग इंगळे | जि रू उस्मानाबाद ट्रॉमा केअर युनिट 
राजगुरुनगर जि पुणे 
३२ SI Ue कवडजी नळे ता आ अ मुततीजापूर ft] ता आअ कोरपना जिचंद्रपूर 
अकोला 
३३ [ST GST GM प्रा आ के वाडगांव ता | पोलीस दवाखाना औरंगाबाद 
गंगापूर जि औरंगाबाद 
३४ डा आश्विन सिध्देश्वर करजखेडे । प्रा आ जेऊर अक्कलकोट | ता आ अ अक्कलकोट जि 
जि सोलापूर सोलापूर 
३५ डा मोहमद निहाल मो सुलतान | प्राआ के फणसू ता दापोली | उ जिरु दापोली जि रत्नागिरी 
मोमिन जि रत्नागिरी 
३६ डा प्रवीण व्ही राठोड प्रा आ के परळी ता वाडा | आश्रमशाळा पथक शहापूर जि 
जि पालघर ठाणे 
३७ डावैशाली शहाजीराव तांभळे | स्त्री रु लातूर नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र 
लातूर 
३८ ST दिपक रघुनाथ चव्हाण प्रा आ के हाणेगांव a) उजिरुउदगीरजि लातूर 
देगलूर जि नांदेड 
३९ डा आर एम पुंगळे प्रा आ के कुंबळे ता प्रा आ के गदाना जि 
मडंणगड जि रत्नागिरी औरंगाबाद 
४० डॉ नारायण गाडे ग्रारुपाटोदा जिबीड जिरु बीड 
४१ डारुपाली मगरे प्राआ के IRS जिधुळे | शासकीय मुद्रणालय चर्नी रोड 
मुंबई 
४२ डांधर्मराज शिवाजीराव खोसे प्राआ के वलांडी ता देवणी | नागरी दवाखाना निलंगा जि 
जि लातूर लातूर 
४३ डांबाबासाहेब महादेव होडशीळ प्रा आ के Hse जि प्रा आ के तिसगांव ता west 
सिंधुदूर्ग जि अहमदनगर 
४४ डा संजीवके धवड आश्रमशाळा पथक | डागा हॉस्पीटल नागपूर 


पृष्ठ$पैकी३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


अ.क्र.। वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे नावा | सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
भामरागड जि गडचिरोली 
४५ डाअमोल बोंडरे उ जि रु मोर्शी जि festa fr gy 
अमरावती 
४६ डॉस्वाती एकनाथ पाटील प्रा आ केंद्र टाकरखेड ता उजिरुबुलढाणा 
नांदुरा जि बुलढाणा 
४७ STAM शशिकांत भोंबे प्राआ के तिष्टी जि नागपूर | नागरी कु क कें, राज्य 
कामगार विमा कार्यालय 
नागपूर 
४८ डारवि नागोराव गावंडे सा रु गडचिरोली सारुवर्धा 
४९ डा प्रियदर्शनी शै केदार प्रा आ के उस्तालदुमाला | जिल्हा क्षयरोग कार्यालय 
जि अहमदनगर अहमदनगर 
५० डा निर्मलकुमार वाघमारे उ जि रु कळंबणी जि प्राआके नेरे ता भोर जिपुणे 
रत्नागिरी 
५१ डॉ प्रज्ञा करणसिंग वळवी ग्रा रु धडगांव जि नंदूरबार | gat युनिट नंदूरबार जि 
नंदूरबार 
५२ डा संदिप चंद्रभान बनसोडे जिरुधुळे ग्रारु राहता जि अहमदनगर 
५३ sl dl एन जाधव प्रा आ के साखरखेर्डा ता | प्रा आ के पोहरेगांव ता रेणापूर 
सिंदखेडराजा जि बुलढाणा | जि लातूर 
५४ डा स्वाती अशोकराव पवार प्रा आ के नांदुरी ता ग्रारुगिरणारे ता जि नाशिक 
कळवण जि नाशिक 
५५ डॉ.संतोष नाईकवाडे ग्रार.खुलताबाद fH] जि.रु.औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
५६ डॉ. अभय अनुरकर उ.जि.रु.हदगाव,जि.नांदेड | जि.रु. नांदेड 
५७ डा. अंजली चौधरी ता.आ.अ. शहापूर वै.अ. एनसीडी ठाणे 
५८ | डा अपेक्षा आंम्हात्रे ग्रारु पालघर सा रु मालवणी जि मुंबई उपनगर 
१) या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार 
करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर 
त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
२ & बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी हजर होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


तंतोतंत पालन करावे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक, जिल्हा 
शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना ae: जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर 
असलेल्या तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
बदली दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन 
घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांबाबत आवऱ्यक तो प्रस्ताव रितसर पध्दतीने संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत 
विहीत पध्दतीने सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, 
अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता आहे. 
त्यासंदर्भात दि.१२.०३.२०१८ चे शासन पत्र क्र. नामनि-२०१७/प्र.क.५३८(भाग-२)/सेवा-३ मधील 
निदेशानुसार संबंधित उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, 
अशा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने 
त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन 
देण्यात येत आहे. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार 
नाहीत त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होतील. सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
आठवड्याच्या आत संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित पर्यवेक्षकीय 
अधिकारी तथा उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिमंडळ) यांची राहील. 

दिर्घकाळ अनिधिकृतपणे गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी ज्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे, त्यांना रुजू करुन घ्यावे व दिर्घकाळ अनधिकृत 
गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द म. ना. से. (शिस्त व अपिल), नियम १९७९ नुसार 
तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत त्यांचे 
प्रकरणपरत्वे स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर आदेश महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ$पैकी५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र. ३७७/सेवा-३ 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०१७२५३४४७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Labour 


e ee 
Va rs h a M U al a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b70898 
1b5122e87c8346c4cc7468f821, 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8532522 


B h a "0 5 e 3aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha 


Munjaji Bharose 
Date: 2018.10.11 13:13:16 +05'30' 


(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 


प्रत, 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 

) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
) 

) 

) 

) 


सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


(३ 


पृष्ठ$पैकी६ 


